सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .८ ] 


शके १ ९ ४१ 
शनिवार , दिनांक १५ जून २०१ ९ : जेष्ठ २५ , 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ 


औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


१ . 


नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक / संकीर्ण 
२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि-२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


आदेश 
क्रं .२०१८ / नपाप्र / का -१ / टे-७/ सीआर - ६५.- ज्याअर्थी नगरपरिषद लोहा 
येथे उक्त वाचा क्रं .१ व २ मधील तरतूदीनूसार नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या सभेमध्ये पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष 
नगरपरिषद लोहा यांनी उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्तीबाबत अहवाल या कार्यालयास सादर केला आहे. 

त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उपरोक्त क्रं .१ व २ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार नगर परिषद लोहा येथेदिनांक ०१.०३.२०१९ 
रोजी आयोजित सभेत खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या 
नावासमोरील उमेदवार नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात 
आले आहेत . 


२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 

अर्हता व नियूक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम २०१० 


३. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष, नगरपरिषद लोहा यांचा अहवाल 

दिनांक ०१.०३.२०१९ 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नियूक्त करण्यात नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


व्यवहारे अमोल शिवशंकर 


१ . 


लोहा 


पवार भास्कर धोंडिबा 


दिनांक : १४/०६/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


औभाग १ अ ( असा .) ८ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १५ जून २०१९ : जेष्ठ २५ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ असाधारण 


२ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-१ दिनांक १७ मार्च 

२०१७ 


क्रं .२०१८ / नपाप्र/ उपा राजीनामा / का -१ / टे-७ / सीआर-.- ज्याअर्थीमुदखेड 
नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या उपाध्यक्ष 
पदासाठी उक्त वाचा क्रं .२ मधील तरतूदीनूसार पिठासीन अधिकारी तथा 
अध्यक्ष नगरपरिषद मुदखेड यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ०१.१०.२०१८ 
रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत , उपाध्यक्ष निवडीबाबतचा कार्यवृत्तांत 
अध्यक्ष , नगरपरिषद मुदखेड यांनी उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये सादर केला 
आहे . 


२. नगर विकास विभाग , मुंबई यांचेकडील शासन परिपत्रक संकीर्ण 

२०१६ /प्र.क्र .४६६/ नवि-२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


३. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद मुदखेड यांचा 

अहवाल दिनांक ०१.१०.२०१८ 


४. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम , 

१ ९ ६५ चे कलम ५१- ए (४ ) 


त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे, जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्रं .४ च्या 
तरतूदीनूसार असे जाहिर करतो की , त्यानूसार नगरपरिषद मुदखेड येथे 
दिनांक ०१.१०.२०१८ रोजी आयोजित सभेत , खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार 
उमेदवार हे नगरपरिषद मुदखेड उपाध्यक्षपदाच्या उर्वरीत कालावधीसाठी , 
उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचेनांव 


1 . 


मुदखेड 


बालाजी विश्वनाथराव गोडसे 


दिनांक : १४/ ०६/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


३ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 
१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग, दिनांक 

२० जानेवारी २०१८ . 


क्रं .२०१९ / नपाप्र / का -१ / टे -७/ सीआर-- ज्याअर्थीकिनवट नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या उपाध्यक्ष पदासाठी उक्त 
वाचा क्रं .२ मधील तरतूदीनूसार पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद 
किनवट यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ३०.०५.२०१ ९ रोजी आयोजित करण्यात 
आलेल्या सर्वसाधारण सभेत , उपाध्यक्ष निवडीबाबतचा कार्यवृत्तांत अध्यक्ष , 
नगरपरिषद किनवट यांनी उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये सादर केला आहे . 


२ . 


नगर विकास विभाग , मुंबई यांचे कडील शासन परिपत्रक संकीर्ण 
२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि -२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


३. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद किनवट यांचा 

अहवाल दिनांक ३०.०५.२०१ ९ 


त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा 
क्रं .४ च्या तरतूदीनूसार असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद किनवट येथे 
दिनांक ३०.०५.२०१ ९ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत , खालीलप्रमाणे 
दर्शविल्यानूसार उमेदवार हे नगरपरिषद किनवटच्या उपाध्यक्षपदाच्या उर्वरीत 
कालावधीसाठी , उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


४. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१ ९ ६५ चे कलम ५१- ए ( ४ ) 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


1 . 


किनवट 


अजय शंकरराव चाडावार 


दिनांक : १४ / ०६/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १५ जून २०१९ : जेष्ठ २५, शके १९ ४१ 


३ 


४ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडून 


वाचा : 


१ . 


नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक / संकीर्ण 
२०१६/ प्र.क्र .४६६/ नवि -२० दिनांक २१.१२.२०१६ 


क्रं .२०१७/ नपाप्र / नापसनी / का -१/ टे-७ /सीआर- ३८- - ज्याअर्थी नगरपरिषद 
देगलूर येथे उक्त वाचा क्रं .१ व २ मधील तरतूदीनूसार नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्तीसाठी अध्यक्ष नगरपरिषद देगलूर तथा पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद 
देगलूर यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत नामनिर्देशित सदस्य नियुक्तीबाबतचा 
कार्यवृत्तांत उक्त वाचा क्रं .३ व ४ अन्वये मुख्याधिकारी यांनी या कार्यालयास 
अहवाल सादर केला आहे. 


२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती 

( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) 


नियम २०१० 


३. मुख्याधिकारी नगरपरिषद देगलूर यांचा अहवाल दिनांक 

०१.० ९ .२०१७ 
४. मुख्याधिकारी नगरपरिषद देगलूर यांचा अहवाल दिनांक 

१४.१२.२०१७ 


त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उपराक्त क्रं .१ 
व २ अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार नगर परिषद देगलूर येथे दिनांक ०१.० ९.२०१७ 
व दिनांक १४.१२.२०१७ रोजी आयोजित सभेत खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार 
नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियूक्त 
करण्यात आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नियूक्त करण्यात नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


लक्ष्मीकांत दिगांबर पदमवार 


1 . 


देगलूर 


जिओओद्दीन गु . रब्बानी 


कंतेवार नरेंद्र रमेशराव 


दिनांक : १४ / ०६/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 

DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431005 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


